अति.अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह / अधीक्षक 
जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१६ व ०१.०१.२०१७ ची अंतिम 
सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 09 जून, २०१८. 


वाचा :- 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 

शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१, दि.३०/०१/२०१७ 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
यांचे पत्र क्र.सेजेसू/कार्यकारी/अधीक्षकजिकाव-१/१२१५८/२०१६/कक्ष-२, 
दि.२९/१२/२०१७. 


१ 


— 


2 
3 


— 


— 


कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या संवर्गाची दिनांक 09.09.209§ व 
०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती सामायिक सेवाज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सदर सेवाजेष्ठतासूचीवर अपर पोलीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचे मार्फत प्राप्त झालेले आक्षेप, हरकती 
व त्रुटी याबाबत च्या संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्ताव विचारात घेऊन, अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ / 
अति.अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ व दि.०१.०१.२०१७ रोजीची 
सामायिक सेवाज्येष्ठतासूची या परिपत्रकान्वये अंतिम करण्यात येत आहे. (सोबत परिशिष्ट - अ 
जोडले आहे). 


२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०११४२३५४३७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by 5०9 GTh I 
DN: c=IN, o=Governmen' Of Maharasht =H 


5 a g 1 n a G ग h e Nn g l | 2.5.4.20-046830037' ieee nd 135025943 
6428056, 


d5ea3, 01-59 G Thengil 
Date: 2018.06.01 14:23:12 +05'30' 


(स.ग.ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 
१. पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 
३. निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक : जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१, दिनांक ०१ जून, २०१८ चे जोडपत्र 


परिशिष्ट-अ 


अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/अतिरिक्‍्त अधीक्षक मध्यवर्ती कारागृह यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ व ०१ जानेवारी २०१७ ची अंतिम सेवाज्येष्ठता सुची 
(वेतन श्रेणी रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००) 
एकूण मंजुर पदे - २९, भरलेली पदे - ०४, रिक्‍त पदे - २५ 


अ. । ज्येष्ट नांव प्र जन्मतारीख प्रथम नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ट निवत्ती क्षणिक महाराष्ट्र अभिप्राय / 
क्र. क्रमांक (नियुक्‍ती नियुक्तीचा व | (सरळसेवा मर्यादीत | दिनांक/ दिनांक अर्हता लोकसेवा सद्यस्थितीत 
नंतर प्रवर्ग या पदावरील | विभागीय परिक्षेद्वारे | ज्येष्ठतेचा आयोगाची कार्यरत 
बदलला नियुक्तीचा नियुक्‍त मानीव दिनांक परिक्षा उत्तीर्ण 
असल्यास दिनांक उमेदवारांचा दिनांक 
त्यांचा गुणवत्ता क्रमांक व 
दिनांक) परिक्षेचे वर्षे) 
१ |१ MARA महादेव | जोशी, २६.०१.१९६८ | १४.०५.१९९७ | ससेनि/मलोआ/ १९.०३.२००५ | ३१.०१.२०२६ | एम.ए. २७.०४.१९९८ । कल्याण 
भोसले भ.ज.(ब) १९.०३.२००५ | अधी.जि.का.वर्ग-२ एम.एस.डब्ल्यु जिल्हा 
कारागृह 
२ 42 sare शिवाजी | धनगर, ०२.०३.१९६४ | १७.०२.१९९२ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३१.०३.२०२२ | बी.काम. १४.०५.१९९७ cary 
शेळके भ.ज.(क) ३१.०३.२०१५ | १७.०२.१९९२ मध्यवर्ती 
कारागृह 
३ ।३ श्री.सुधीर ब्राम्हण, | २१.०८.१९५८ | २५.०४.१९८१ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३१.०८.२०१६ | बी.कॉम. परिक्षा उत्तीर्ण । ३१.०८.१६ 
निळकंठ किंगरे । खुला ३१.०३.२०१५ | ०९.०६.१९८६ नाही सेवानिवृत्त 
४ |४ श्री.बापूराव मातंग, १५.०९.१९६१ | १६.१०.१९८७ । तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | ३०.०९.२०१९ | बी.ए., परिक्षा उत्तीर्ण रंगाब 
रामराव मोरे अ.जा. २६.०८.२०१४ | १६.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यु नाही मध्यवर्ती 
कारागृह 
५ |५ श्री.अनिलकुमार ।माळी, १५.१०.१९६० | ०५.१०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ | 39.90.209¢ | बी.कॉम. परिक्षा उत्तीर्णी | येरवडा खुले 
सर्जराव जगताप । इ.मा.व. २६.०८.२०१४ | ०५.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यु नाही कारागृह 


